Te जगते 


महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक-२२७९३२३४४ Email ID: desk14.gad-mh @ gov.in 
क्र:संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.१५८/२०२३/प्रशा-१ (क.१४) दिनांक: ०८.०१.२०२४. 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
मंत्रालयीन विभाग (सोबतच्या यादीप्रमाणे) 
मंत्रालय, मुंबई-४००० ०३२. 
विषय:-राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२३-२४ मधील प्रशिक्षण.. 
सह सचिव/ उप सचिव (गट-अ) यांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण. 
संदर्भ:- शासन समक्रमांक दि.०३.०१.२०२४ रोजीचे पत्र. 
महोदय, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, २०२२ रोजीच्या प्रशिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने 
मंत्रालयीन सह सचिव /उप सचिव पदावर पदोन्नती झालेल्या अधिकाऱ्यांसाठी, यडावंतराव चव्हाण विकास 
प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांच्यामार्फत सांदीपनी होमटेल, हिल टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिर्व्हसिटी 
लव्हाळे, पुणे येथे दि.०८.०१.२०२४ ते १९.०१.२०२४ व दि.२२.०१.२०२४ ते दि.०२.०२.२०२४ या कालावधीमध्ये १२ 
दिवसांचे पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण दोन स्वतंत्र तुकड्यांमध्ये आयोजित करण्यात आले आहे. 
२. या कालावधीपैकी पहिल्या तुकडीतील खालील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विनंतीस अनुसरून, त्यांची नावे 
दि.०८.०१.२०२४ ते दि.१९.०१.२०२४ या कालावधीऐवजी दि.२२.०१.२०२४ ते दि.०२.०२.२०२४ या 
कालावधीमधील प्रशिक्षणाकरिता नामनिर्देशित करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | श्री/ अधिकाऱ्यांचे नाव | सध्याचा विभाग | पदनाम भ्रमणध्वनी ई-मेल 
श्रीमती 
षि श्री सुर्यकांत कि. निकम पर्यावरण व सह २००४३५१९२० suryakant.nikam@nic.in 
वातावरणीय । सचिव 
बदल विभाग 


Q श्री लक्ष्मीकांत गो. ढोके aT, ऊर्जा, सह ९८१९१७७६४० laxmikant.dhoke@nic.in 
कामगार a | सचिव 
खनिकर्म विभाग 


३ श्री | संजय द. खेडे विधि व न्याय उप | ९८९२३८७७९८ | sanjay.khedekar@nic.in 
विभाग सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०२३/प्र.क्र.१५८/२०२३/प्रशा-१ (क.१४) 

३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण सुरु होण्याच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी ६.०० वाजेपर्यंत किंवा 
प्रशिक्षणाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत सांदीपनी eee, feo टॉप कॅम्पस, सिम्बायोसिस 
इंटरनॅशनल युनिर्व्हसिटी लव्हाळे, पुणे येथे पोहोचतील या बेताने त्यांना कार्यमुक्त करणे सक्तीचे असून, 
PRAHA Beara एक प्रत सत्र संचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांना तसेच 
या कार्यासनास पाठविण्यात यावी. 

४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी, सत्र संचालक तथा सहायक प्राध्यापक, यशदा, पुणे डॉ. किरण धांडे 
(मो.क्र.१६६५२४६१९८) (Kiran.dhande@yashda.org) किंवा प्रशिक्षण सहायक, यशदा, पुणे श्रीमती रुपाली धालपे 
(ATF 191929008231) (rupali.dhalpe@yashda.org) यांच्याशी संपर्क साधावा. 


च्‌. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आली असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०८१५५९५३०२०७ असा आहे. सदर पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आपली, 
Digitally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
S U C H | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757¢1425d 
M O H A N 0a03e653bc4f0a25b70698158e, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=E146A6DDC8FB6681D49A5099661D416 
39DA6C568419F07 1 BB9CDFD8A2E08058C, 
M A H A D | K cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
Date: 2024.01.08 15:59:16 +05'30' 
(सु.मो. महाडिक) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत-माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव. 


१.सत्र संचालक, UIA चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे. 
२.उप सचिव (का.१२ आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३.संबंधित सर्व सह /उप सचिव (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
४.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


